संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील सर्वसाधारण 
लाभार्थ्यांसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील 
माहे जानेवारी, २०२०ते मार्च, २०२० करीता अनुदानाचे 
वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०१९/प्र. क्र.१०३/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २५ फेब्रुवारी, २०२०. 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.मकोनी-१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा-प्र.५, दि.१५ एप्रिल, २०१०. 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ०८ जुले, २०१९. 

३. शासन ज्ञापन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक बीजीटी २०१९/प्र.क्र.४९/ 
अर्थसंकल्प, दिनांक १८ जुले, २०१९. 

४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. संगांयो २०१९/प्र.क्र.३८/विसयो, 
दिनांक २४.०४.२०१९. 

५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. संगांयो २०१९/प्र.क्र.३८/विसयो, 
दिनांक २४.०७.२०१९. 

६. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, 
दिनांक २०.०८.२०१९. 

७. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. विसयो-२०१९/प्र.क्र.५९/विसयो, 
दिनांक ०७.११.२०१९. 

८. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. संगांयो-२०१९/प्र.क्र.३८/विसयो, 
दिनांक २७.०१.२०२०. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी संजय गांधी निराधार अनुदान 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रुपये ४१७,९०,३३,०००/- (रुपये चारशे सतरा कोटी नव्वद लक्ष तेहतीस 
हजार फक्त ) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद व रु.२००,००,००,०००/- (रुपये दोनशे कोटी) पावसाळी 
अधिवेशनात पूरवणी मागणी आणि रु.२००,००,००,०००/- (रुपये दोनशे कोटी) हिवाळी अधिवेशनात 
पूरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेली आहे. वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी एप्रिल, २०१९ ते मार्च, २०२० या कालावधीच्या खर्चासाठी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद व पूरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेला रु.६१७,९०,३३,०००/- इतका निधी संदर्भ 
क्रमांक ४, ५, ७ व ८ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 
आता संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील सर्वसाधारण लाभार्थ्यांकरीता उर्वरित रक्‍कम रुपये 
२००,००,००,०००/- (उर्वरीत पूरवणी मागणी रक्‍कम रु.२००,००,००,०००/-) (रुपये दोनशे कोटी फक्त) 
माहे जानेवारी, २०२० ते मार्च, २०२० या कालावधीच्या खर्चासाठी या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या 
विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास झासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरणपत्रानुसार 
निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात 
आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०१९/प्र. क्र.१०३/विसयो 


२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ New CO 
Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे 
वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण 
जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. संदर्भ क्रभ येथील 
परिपत्रकानुसार उणे पध्दतीने प्राधिकारपत्र काढण्यास मुभा आहे. 
३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण (०८) (०९) संजय गांधी 
निराधार अनुदान योजना (कार्यक्रम) (२२३५ अ २९४) ५०-इतर खर्च" या SETA AeA खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या 
परिपत्रकातील अटी व शार्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार 
नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून 
त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास 
पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या 
विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या 
पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न 
केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. हा शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १५/का.१४१३, दिनांक 
२४.०१.२०२० व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९६/२०२०/व्यय १४, दिनांक ०५.०२.२०२० 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००२२६१६१९००८८२२ असा आहे. हा 
आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sunil Vitthal Ukirade 


| j DN: CN = Sunil Vitthal Ukirade, C = IN, S = 
5 (] n I | Vitt h al Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
1 OU = Social Welfare Department 
U ki rade Date: 2020.02.26 16:47:40 +05'30' 
(सु. fa. उकिरडे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व विभागीय आयुकत, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
सर्व जिल्हाधिकारी. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती, विसयो. 


Cc 40 A WO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र.विसयो-२०१९/प्र.क्र.१०३/विसयो, दिनांक : २५ फेब्रुवारी, २०१९ सोबतचे सहपत्र. 


विवरणपत्र 


सर्वसाधारण लाभार्थी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (२२३५ ए २९४) 


(रक्‍कम रुपयात ) 
अ.क्र जिल्हा CO CODE लाभार्थी संख्या जाने.२० फेब्रु.२० मार्च, २० वितरीत रक्‍कम 
जळ वजा ७ त कन्या ६७] Z 
zz कोकण विभाग 
in तै -| २८१६ २२८५०८३ २२८५०८३ २२८५०८३ ६८५५२४९ 
२ मुंबईउपनगर ॥ए0029 ३६२३५ २९४९६७२ २९४९६७२ २९४९६७२ ८८४९०१६ 
ठाणे N0036 ६१९९ ५०३०२६७ ५०३०२६७ ५०३०२६७ १५८५०९०८०१ 
रायगड 1४0012 १४०७७ ११४२२९८३ ११४२२९८३ ११४२२९८३ ३४२६८९४९ 
4 रत्नागिरी N0023 १६२९६ १३२२३६२३ १३२२३६२३ १३२२३६२३ ३९६७०८६९ 
& सिंधुदूर्ग No0018 १०११० ८२०३९०४ ८२०३९०४ ८२०३९०४ २४६११७१२ 
9 पालघर N0037 २८५६ २३१७५४२ २३१७५४२ २३१७५४२ ६९५२६२६ 
एकूण (A) ५५९८९ ४५४३३०७४ ४५४३३०७४ ४५४३३०७४ १३६२९९२२२ 
नाशिक विभाग 
(अ नाशिक N0006 २०४१० १६५६१९८७ १६५६१९८७ १६५६१९८७ ४९६८५९६१ 
९ धुळे N0026 १३१२९ १०६५३७१५ १०६५३७१५ १०६५३७१५ ३१९६११४५ 
je aes | जळगाव 0010 ४८४०३ ३९२७७३०९ ३९२७७३०९ ३९२७७३०९ ११७८३१९२७ 
ft a | अहमदनगर N0030 ३२१५० २६०८८५७९ २६०८८५७९ २६०८८५७९ ७८२६५७३७ 
१२ ASRS N0027 ७५६० ६१३४६७० ६१३४६७० ६१३४६७० १८४०४०१० 
एकूण (8) १२१६५२ ९८७१६२६० ९८७१६२६० ९८७१६२६० २९६१४८७८० 
पुणे विभाग 
१३ पुणे N0040 २९२१२ २३७०४४९७ २३७०४४९७ २३७०४४९७ ७१११३४९१ 
१४ सोलापूर N0019 ४७७८८ ३८७७८२५९ ३८७७८२५९ ३८७७८२५९ १११६३३४७७७ 
94 सातारा N0032 24340 20419G304 2049G304 20419304 ६१७२८९०३ 
१६ सांगली N0008 २४७१८ २००५६५७७७६ २००५७७७६ २००५७७७६ ६०१७३३२८ 
१७ कोल्हापूर N0039 ४२३२५ ३४३४५२२९ ३४३४५२२९ ३४३४५२२९ १०३०३५६८७ 
एकूण (८) १६९,४०० १३७४६२०६२ १३७४६२०६२ १३७४६२०६२ ४१२३८६१८६ 
नागपूर विभाग 
१८ नागपूर N0014 ६४८२७ ५२६०४८०० ५२६०४८०० ५२६०४८५३ १५७८१४४५२३ 
१९ वर्घा N0025 १८४१० १४९३९०५८५९ १४९३९०५८५९ १४९३९०५८५९ ४४८१७१७७ 
२० चंद्रपूर NO021 ३१८३७ २२५८२३४५९१ २५८३४५९१ २२५८२३४५९१ ७७५०३७७३ 
२१ भंडारा N0033 २०४३३ १६५८०६५१ १६५८०६५६५१ १६५८०६५१ ४९७४१९८३ 
२२ गडचिरोली N0013 99208 ९०९१६४६ ९०९१६४६ ९०९१६४६ २७२७४९३८ 
२३ गोंदिया N0024 २०९२८ १६९८२३२६ १६९८२३२६ १६९८२३२६ ५०९४६९७८ 
एकूण (०) १६७,६३९ १३६०३३०७३ १३६०३३०७३ १३६०३३१२६ ४०८०९९२७२ 
अमरावती विभाग 
२४ अमरावती NO011 ४७८२१ ३८८०५०३७ ३८८०५०३७ ३८८०५०३७ ११६४१५१११ 
R24 अकोला N0041 २९९३४ २४२९०३७४ २४२९०३७४ २४२९०३७४ ७२८७११२२ 
२६ यवतमाळ N0007 २६१२६ २१२००३१८ २१२००३१८ २१२००३१८ ६३६००९५४ 
२७ बुलढाणा N0038 ३२५६९ २६४२८५८३ २६४२८५८३ २६४२८५८३ ७९२८५७४९ 
RC वाशिम N0022 १९५८५१ १५८६४९३९ १५८६४९३९ १५८६४९३९ ४७५८५९४८१७ 
एकूण (६) १५६००१ १२६५८९२५१ १२६५६८९२५१ १२६५८९२५१ ३७९७६७७५३ 
औरंगाबाद विभाग 
२९ औरगाबाद N0035 २१५७३ १७५०५७२० १७५०५७२० १७५०५७२० ५२५१७१६० 
३० बीड N0034 ३६३५२ २९४९८३५६५२ २९४९८३५८५२ २९४९८३५८५२ ८८४९५०५६ 
३१ नांदेड N0031 १६८४७ १३६७०७४० १३६७०७४० १३६७०७४० ४१०१२२२० 
२२ परभणी N0016 94323 १२४३४०६८ १२४३४०६८ १२४३४०६८ ३७३०२२०४ 
33 उस्मानाबाद N0020 २८८८५ २३४३९१४८ २३४३९१४८ २३४३९१४८ ७०३१७४४४ 
३४ जालना N0015 २८५६ २३१७५४२ २३१७५४२ २३१७५४२ ६९५२६२६ 
३५ लातूर N0009 १९६०० १५९०४७०१ १५९०४७०१ १५९०४७०१ ४७७१४१०३ 
३६ हिंगोली N0017 ९४४३ ७६६२६५८ ७६६२६५८ ७६६२६५८ २२९८७९७४ 
एकूण (5) १५०८७९ १२२४३२९२९ १२२४३२९२९ १२२४३२९२९ ३६७२९८७८७ 
एकूण G = (AtB+C+D+E+F) ८२१५६० ६६६६६६६४९ ६६६६६६६४९ ६६६६६६७०२ २००००००००० 


